अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाद्वारे 
राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
परिणामकारक अंमलबजावणीकरीता नोडल ऑफीसर व 
सिंगल नोडल एजन्सी नियुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२२/प्र.क्र.४१/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १ जुले, २०२२ 


वाचा :- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि. ०१ जुलै, २०२१. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 94-26/2022-NFSA, दि. ३१ मे,२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि. ३१.०५.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक 
व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
२. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन याबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि. ०१.०७.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाद्वारे 
राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्यास, तसेच 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेकरीता निधी वितरणासाठी सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणाली (Public Finance Management System-PFMS) कार्यान्वित करणे व त्याचा वापर करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे 5198 Nodal Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती करण्यास याद्वारे मान्यता देत आहे:- 


Nodal Officer 


विभागाचे नाव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव Nodal Officer 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, | सहसचिव/उपसचिव (नापु-२२), अन्न, 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, | २०१३ अंतर्गत राबविण्यात येणारी | नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. अन्नसुरक्षा योजना मंत्रालय, मुंबई. 


Single Nodal Agency (SNA) 
विभागाचे नाव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव Single Nodal Agency (SNA) 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, | वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, | २०१३ अंतर्गत राबविण्यात येणारी | नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. अन्नसुरक्षा योजना मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२२/प्र.क्र.४१/ना.पु.२२ 


३. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दि. ०१ जुले,२०२१ पासून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निधी 
प्राप्त होत आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) यांनी उक्त केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधी 
वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने PEMS बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १ जुले, २०२१ च्या तसेच 
केंद्र शासनाच्या दि. संदर्भाधिन दि. ३१ मे, २०२२ च्या पत्रातील सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


४. तसेच, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अन्नसुरक्षा 
योजनेकरीता राज्यस्तरीय सिंगळ नोडल एजन्सी खाते वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या स्तरावर उघडण्यात यावे 
व त्या अनुषांगिक बाबींबाबत उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 

षु. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०११८२१३०६००६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NETRA PRASHANT MANKAME 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
N ETRA Pp RAS H A NT SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19e4a6ac47 1 ded0614da7ea31c20099ea47 1d8436dcf4 


9faa3c0b2e0638732c3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C3DA77SEEDF3E67170F45DF66F5DEAC516COBO 
M A N KA M E AB689DA4176D3BEBB60CCAD385, cn=NETRA PRASHANT 
MANKAME 
Date: 2022.07.01 18:24:20 +05'30' 
(ने. प्र. मानकामे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

९. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी 

१३. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१४. सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

१५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२२/प्र.क्र.४१/ना.पु.२२ 


१६.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जी. टी. 
हॉस्पिटल संकूल, मुंबई 

१७. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१८.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मुंबई 

१९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

२०. निवडनस्ती (कार्यासन ना.पु. २२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


